महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.२९/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ३१ मे, २०१८ 


वाचा :-सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांक दिनांक ७.५.२०१८ चे आदेशा. 


शासन आदेश 
मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची संदर्भाधिन दिनांक ७.५.२०१८ 
च्या आदेशान्वये आंतरविभागीय बदली करण्यात आली आहे. तथापि wiles सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांच्या 
बदलीस प्रशासकीय कारणास्तव पर्यायी सहायक कक्ष अधिकारी तयार करण्याच्या अधिन राहून सध्याच्या 
विभागामधून बदली झालेल्या विभागात रुजू होण्यासाठी १ वर्षे मुदतवाढ (दिनांक ३१.०५.२०१९ पर्यंत) देण्यात येत 
आहे. सदरहू मुदतवाढ अंतीम स्वरुपाची आहे. 


अ.क्र. श्री/श्रीमती सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
अधिकाऱ्याचे नांव 

शि श्री गो.बा.साबने शालेय शिक्षण व क्रीडा | महिला व बाल विकास विभाग 
विभाग 

२ श्री दि.तु.मोहिते सामान्य प्रशासन विभाग | गृहनिर्माण विभाग 

३ श्री वि.गं.आव्हाड शालेय शिक्षण व क्रीडा | सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
विभाग 

४ | श्रीमती  । रा.वि.चव्हाण सामान्य प्रशासन विभाग | उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 

५ श्री अ.पं.इप्पर महसूल व वन विभाग । ग्राम विकास विभाग 


२. उक्तनमूद सहायक कक्ष अधिकाऱ्यास संबंधित विभागानी दिनांक ३१.५.२०१९ अथवा तत्पुर्वी कार्यमुक्त 
करावा अन्यथा सदर सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांना सामान्य प्रशासन विभाग झा.नि. क्र.संकीर्ण- 
२०१६/प्र.क्र.१८६/१५/का.१४, दिनांक २३.१२.२०१६ अन्वये एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येईल. 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०११२२१५८६००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


Gajanan 


Bhimrao Gurav 222: 


eneral Administration 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c1ed41ada8 
0 


11b1¢ecbde577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e360f73 
6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhi 
Date: 2018.06.01 12:21:38 +05'30° 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.२९/१४-अ 


प्रत, 


Cc “७० A -0 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

सह/उप सचिव (आस्थापना), (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवड नस्ती/सारसंग्रह (कार्यासन १४-ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


